शासन शुध्दीपत्रक -राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत /पायाभूत सुविधा या 
योजनेअंतर्गत सन २०१७-२०१८ मधील कामात 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.१०९/का.९ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा:-शासन निर्णय अल्पसंख्यांक विकास विभाग, ग्राक्षेवि -२०१७ /प्र.क्र.१०१/का.९ 


दि.११.१२.२०१७ 
शासन शुध्दीपत्रक 
संदर्भाधिन शासन निर्णया नुसार गोंदीया जिल्हयातील विकास कामांना खालील 
प्रमाणे मान्यता देण्यात आली होती. 
अ.क्र. जिल्हा ' तालुका ' ग्रामपंचायतीचे विकास कामाचे aa मंजूर निधी 
नाव (रू.लक्ष) 
| १ | गोंदीया | सालेकसा देवरी अल्पसंख्यांक १० लक्ष 
वस्तीमध्ये कब्रस्तानळा 
कंपाऊंड वॉल 
सालेकसा आमगाव अल्पसंख्यांक १० लक्ष 
वस्तीमध्ये कब्रस्तानळा 
कंपाऊंड वॉल 


त्याऐवजी उपरोक्‍त आदेशात गोंदिया जिल्हयातील खालीलप्रमाणे ग्रामपंचायत आणि 


विकास कामात बदल करुन पुढील प्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे ' विकास कामाचे मंजूर निधी 
नाव नाव (रु लक्ष) 
7 q | गोंदिया देवरी कोट जांभोरा सिमेंटरोड १० लक्ष 
अंतर्गत देवळगाव | बांधकामाकरिता 
दर्गा 
सालेकसा साक्रीटीला कब्रस्तानास १० लक्ष 
कंपाऊंड वॉल 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.१०९/का.९ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१८१०३०१५४८५३९६१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


me, 
inesh et 
@ =postalCode=400032, st=Mi 


2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e78602 


01ab5363a2133e0927ff26c0f01 6fdf, 
5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249 


Zz 
S O Nn ava Nn e D39EC14A54419D0A13504B49333B23F92B5819 


ite: 2018.10.30 16:20:57 +05'30' 


दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
.  मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र शासन, 
. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्राळयीन विभाग, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखपाल १/२ (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हा परिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवड नस्ती (का.९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


